अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा : समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१४ डिसेंबर, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयामधीळ विवरणपत्रातील अ.क्र. २२ येथील HL. SIVAN नरेंद्रकुमार 
लक्ष्मण यांच्या नावापुढे स्तंभ ८ येथे नमुद करण्यात आलेले “बंगलुरू येथील चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून” हे अभिप्राय वगळण्यात येत आहेत. 
०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१५०२४६७७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
h DN: c=IN, ent Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
u 7 l r a ya Educatio nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e8621 
९5917१8305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9f4781600 
h e 2b4afOffi1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2021.02.26 15:07:22 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति:- संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत: 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 
४) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

) निवड नस्ती (तांशि-७. 


